शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.१९/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२१/ ४७, 
दि.२८ जानेवारी, २०२१. 


शासन आदेरा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील संबंधित विभाग 
प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण 
झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला 
आहे. 

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ 
मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा । सेवा नियमितपणे 
क्र. पदनामव कार्यरत | निर्णय क्रमांक व | केल्याचा दिनांक | कालावधीत | कालावधी पुढे चालू 
संस्थेचे नांव दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा ठेवण्याची 
रजा दिनांक दिनांक 
eae २ ३ | ४ ५ & | oo 
श्री. धिरेद्र शामराव । शा.नि.क्र.ससेनि- ०३/०९/२०१६ निरंक ०२/०९/२०१८ | ०३/०९/२०१८ 
ढोबळे, ३२१५/ (म.पू) (म.नं) (म.पू) 
विभाग प्रमुख, यंत्र । प्र.क्र.४५१/१५/ 
अभियांत्रिकी, तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.०६/०८/२०१६ 
गडचिरोली 
२ श्री. सुमेध सुदामजी । शा.नि.क्र.ससेनि- ०९/०८/२०१६ | ०६ दिवस | १४/०८/२०१८ | १५/०८/२०१८ 
मून, विभाग प्रमुख, | ३२१५/ (म.पू) (HA) | Ay 
यंत्र अभियांत्रिकी, प्र.क्र.४५१/१५/ 
शासकीय तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, आर्वी | दि.०६/०८/२०१६ 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही 


तातडीने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.१९/२१/तांशि-७ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ 
फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०११३६२५१५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क. 


SAMEER 
LAXMAN DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


EBB328D4BEOF 4600863592476, 
}25C3715ASDB341B5827C5743C72 
AMEER LAXMAN DHERE 


Wa: 
संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


Ee) 


संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, गडचिरोली/वर्धा, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/ वर्धा, 

निवड नस्ती/तांशि-७. 


AD 


CC AN 


Cc 
ae 
co So a a क न. 


८४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


700९22479432895745509७1100७१20865128301 


